अँड. उमेशचंद्र यादव, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 

गु.प्र.्ा., गु.र.क्र. ८१/२०१२ (आझाद मैदान पो. स्टे. गु. 
र.क्र. १३३/२०१२) अन्वये दाखल गुन्हयामधून 
उद्भवलेल्या मा. सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे समोरील 
खटला क्र.१६६/२०१५ या न्याय प्रकरणी मा. सत्र 
न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १५१/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना,विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी.३८१५/ए.एस.१०२/कार्या-१४, 
दि.६/७/२०२१. 


शासन निर्णय: 
गु.प्र.शा., गु.र.क्र. ८१/२०१२ (आझाद मैदान पो. स्टे. गु. र.क्र. १३३/२०१२) अन्वये दाखल 
गुन्हयामधून उद्भवलेल्या मा. सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे समोरीळ खटला क्र.१६६/२०१५ या न्याय 
प्रकरणी मा. सत्र न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील कामकाजासाठी अँड. उमेड्ाचंद्र यादव यांची, विधि 
व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना, दि. ६/७/२०२१ अन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. AS. उमेशचंद्र यादव यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी प्रदान करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 
मा. सत्र न्यायालय, मुंबई. 

१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रुपये २०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) 
2) विचारविनिमय फी (प्रति बैठक) - रुपये ५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) 

सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. उमेशचंद्र यादव यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस 
उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य 
मुख्यालय पोलीस (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा 
या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. १५१/पोल-१० 


8. सदरचा area निर्णय वित्त विभागाच्या stl. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२/०७/२०२१ 
अन्वये मिळालेल्या शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१६५५५३२९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip = 
Ra t h 0 d : - S6D809272FEAS1 4614734600 
(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


\SHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


nooo 


Wa:- 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. पोलीस उपायुक्‍त, आझाद मैदान visa aM, मुंबई. 

४. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, आझाद मैदान पोलीस स्टेशन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 

६. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अँड. श्री. उमेशचंद्र यादव-पाटील, ३१९, ऑफीस नं. ७, पहिला मजला,मिथा Far, 
नॅशनल रेस्टॉरंटच्यावर, हाहिद भगत सिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई Yoo ००१. 

९. कार्यासन अधिकारी (कार्या-१४) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अ शाखा),विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


